वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी अंतर्गत मका संशोधन केंद्र, कोटनांद्रा 
q डोईफोडा, जि. औरंगाबाद येथील 
बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र. क्र.१३७/७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १३ जुले,२०२३. 


संदर्भ: १कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.मकृवि-१२२२/प्र.क्र.२०९/७-ओ 
दि.२८.०६.२०२३. 
२)विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे 
जा.क्र.सिईएल/१५३२/२०२३ दि.०५.०७.२०२३ चे पत्र. 
3) मुख्य अभियंता व सहाय्यक मुख्य अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे 
जा.क्र.मुअआऔ/२०२३-२४/का-१२/इमा/औन्बाद/२६८६ दि.११.०७.२०२३ चे पत्र. 
४) विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे 
जा.क्र.सिईएफ-१५८२/२०२३, दि.११.०७.२०२३ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 

कृषि व पदुम विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.०१ च्या शासन निर्णयान्वये वसंतराव नाईक मराठवाडा 
कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मौजे कोटनांद्रा व डोईफोडा, ता.सिल्लोड, जि.औरंगाबाद येथील 
शासकीय जागेवर मका संशोधन केंद्र स्थापन करण्यास व सदर संशोधन केंद्राच्या रु.१२०६.५० लक्ष 
अनावर्ती खर्चास (बांधकाम व इतर) व रु.१०११.४३ लक्ष आवर्ती खर्चास शासन मान्यता देण्यात आळी 
आहे. वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मका संशोधन केंद्र, कोटनांद्रा व 
डोईफोडा, जि.औरंगाबाद येथील कार्यालय, निवासस्थान व इतर अनुषांगिक कामासाठी एकूण 
रु.१०००.०० लक्ष इतक्या अंदाजपत्रकीय रक्कमेच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 
विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांनी संदर्भ क्र.२च्या पत्रान्वये 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद यांना विनंती केली होती. मुख्य 
अभियंता, स्थापत्य, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, औरंगाबाद यांनी सदर प्रस्तावास संदर्भ क्र.३ 
अन्वये तांत्रिक सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
अंतर्गत मका संशोधन केंद्र, कोटनांद्रा व डोईफोडा, जि.औरंगाबाद येथील बांधकामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत मका संशोधन केंद्र, कोटनांद्रा व 
डोईफोडा, जि.औरंगाबाद येथील कार्यालय, निवासस्थान व इतर अनुषांगिक कामासाठी 
रु.१०.०० कोटी (अक्षरी रुपये दहा कोटी फक्त) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास खालील अटीच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. (सविस्तर तपशिल परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद 
करण्यात आलेला आहे.) 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र. क्र.१३७/७-अओ 


१) काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच, विस्तृत नकाशास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 
२) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतूदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक 
करूनच काम हाती घ्यावे. 
३) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही- २०१३/प्र.क्र.१७७/ 
ता.क.१. दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. 
४) सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च कृषि व पदुम विभागाने त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या 
नियत व्ययामधून करण्यात यावा. 
५) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.बीडीजी-२०१७/प्र.क्र.६०/ इमा-२, 
दि.७/७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
६) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुनच सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात 
२. या बाबीकरीता येणारा खर्च मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ 
पीकसंवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य, (००) (०९), वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठाला 
सहायक अनुदान(कार्यक्रम) (२४१५ ०१०५) या लेखाशिर्षातर्गत ३१- सहायक अनुदाने(वेतनेतर) या 
उद्दिष्टाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजुर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
३. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम, १९८३, परिनियम १९९० आणि लेखासंहीता 
१९९१ मधील तरतूदींचा, तसेच, प्रचलित शासन आदेशा / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 
४. हा शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग पाच 
अन्वये महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियमपुस्तिका अंतर्गत परिच्छेदांखाळील प्रदान करण्यात 
आलेले वित्तीय अधिकार या शिर्षाखाली अ.क्र.१, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र.१३४ समोरील तरतूदीन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या शक्‍तींनुसार 
त्या समोरील विहित अटीच्या अधिन राहून, तसेच, नियोजन विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : 
ससमा-२०१०/प्र.क्र.४८(भाग-१)/ का. १४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मधील तरतुदीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०७१३१५०५४२१२०१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
UMESH NARAYAN ण क लत 


MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND ADF 


Cc H A N D | WA D E Dales 2028 07.13 15:09:34 +05'30' 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मकृवि-१२२३/प्र. क्र.१३७/७-ओ 


३. सदस्य सचिव तथा महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

४. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 

५. कुलसचिव, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, स्नेह नगर, 
औरंगाबाद, ४३१ 004, 

७. सल्लागार (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 

८. नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 

९. विद्यापीठ अभियंता, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा) मुंबई / नागपूर. 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

१३.उपकोषागार अधिकारी, परभणी. 

१४.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१५.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 

१६.जिल्हा लेखा परिक्षा अधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 

१७.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१८.निवासी ळेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१९.कार्यासन ( 9839), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

२०. अवर सचिव (व्यय-१), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

२१. कार्यासन (इमा-१/ इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

२२. कक्ष अधिकारी २/ ६ अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

२३. निवड नस्ती, कार्यासन ७-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक : मकृवि-१२२३/प्र.क्र.१३७/७-ओ दि.१३/०७/२०२३ सोबतचे परिशिष्ट 
"परिशिष्ट - अ" 


Name of Work :- 


Proposed Construction of Maize Research Centre at Kotnandra and Doiphoda Tq.Sillod 


Dist.Aurangabad, Under VNMKV Parbhani. 


RECAPITULATION SHEET 


Particulars of Scope 


C 


(A) 


ies 
Dn 
Dn 
QO 
3 
सं. 
2 
— 
— 
> 
2 
णह 
as, 
(@) 
= 
"प 
टु 
3 
QO 
3 
an a 
Dn 
— 


is) 
— 0 
es) 
= 
=]. 
om 
= 
5 
(i) 
Ss 
= 
ठे 
न्य 
io} 
lord 
me 
छे 
ey 
£ 
सि 
£ 
Dn 
E 
— 


) Office Building 
Gr.Floor 

) Storage Room 
Gr.Floor 


eS) N 
4 
Q 
2 
= 
2 
= 
5 
2 
5 
7 
fe) 
= 
i=) 
lor) 
oO 
iv) 
£. 
oe 
=| 
5 
=. 


Gr.Floor 
4) Residential Quarters 


Gr.Floor 
)Rest House 
Gr.Floor 


550.00 


L.S 
L.S 
L.S 


Fire fighting arrangement etc. 
C.W. pumps, generator, Transformer, 
MSEDCL charges 


L.S 


901.00 


ai 


: N Cost Rs. 
Unit Rate Norms Rs. 
Per 


(sqm/Meter/L.S.etc) 


33700.00 22916000.00 
33700.00 6571500.00 
5897500.00 


t wi 
Component wise Total in Rs. 


17765000.00 


32300.00 


32300.00 3553000.00 


| sss Sub Total (a) | 56703000.00 


Sub Total (b+c+d+e+f+g 


5% of (a) 2835150.00 


5% of (a) 2835150.00 i 


6% of (a) 3402180.00 

4% of (a) 2268120.00 
[1 [_&00 Total (3) | 11340600.00 
SubTotal(A) | sss 68043600.00 

12000.00 10812000.00 


vii) Land scaping LS. 
(Gardening,playground, tracking) 


RCC GSRs and Sumps (Add for 
capacity above 75,000 upto 
1,00,000 litres) 


Water main storage ,Pump house & borewell 


ED Ea 


RCC ESR Cost of 1,00,000 litres 
capacity (2Nos) 


| 0.00 


| sss Sb Total (B) | 11956400.00 


Sub Total (A) + Sub Total (B) =| _80000000.00 


Project Cost (P) = (A+B) 80000000.00 


Provisions 


________|_________11________| 
a es 
_____] ee 
re ee 
SubTotal(D) | 
TOTAL COST OF PROJECT (A+B+C+D) Rs. 100000000.00 
100000000.00 
Say 
Plinth Area Rates for. 
1) Building proper cost Rs. 33159.65 Per sqm 
2) Elect work Rs. 6631.93 Per sqm 
3) Water supply Rs. 0.00 Per sqm 
4) For 1+2+3 Rs. 39791.58 Per sqm 
5) Total project Cost = TPC/ Area (as Rs. 58479.53 Per sqm 
per '8') Digitally signed by UMESH NARAYAN 


UMESH 0 
CHANDIWADE, C = IN, S = 
NARAYAN Mansentra, O- GOVERNMENT OF 
CHANDIWADE ४०७५. 
(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


